महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास सवलतींच्या मूल्यांच्या 
प्रतिपूर्तीपोटी रु. २००.०० कोटी 
रोखीने प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी०८१३/प्र.क्र.-६६२/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई - ४०० ००९५ 
दिनांक: १७ ऑक्टोबर, २०१३. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एसटीसी ३४००/६३१/सीआर ३१/परि-१, दिनांक २० 

जून, २०००. 

शासन निर्णय, गृहविभाग क्रमाक एसटीसी-०६१३/प्र.क्र.--४६१/परि-१, दिनांक १९ जुले 

२०१३. 

३) शासन निर्णय क्रमांक: एसटीसी०५१३/प्र.क्र.-४१७/परि-१, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१३. 

४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/११६१, 
दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१३. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची रक्‍कम १७.५ टक्के या दराने 
शासनास अदा करावी लागते. महामंडळाने प्रवासी कराच्या १२.०० टक्के प्रमाणे येणारी प्रवासी कराची 
रक्‍कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडशदानाच्या 
स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात यावी, असे आदेश गृह विभाग शासन 
निर्णय, क्र.एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि.२०.६.२००० अन्वये निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. 

शासनास प्राप्त होणारा १२% प्रवासी कर व महामंडळास विविध सवलत मूल्याची प्रतिपूर्तीपोटी 
दयावयाची रक्‍कम यांचे पुस्तकी समायोजन करण्यात येते. सवलतीचे मूल्य उपलब्ध प्रवासी करापेक्षा 
जास्त असल्यामुळे प्रतिवर्षी सवलतीच्या मुल्यांची संपूर्ण रक्‍कम प्रवासी करातून समायोजित होत नाही. 
काही रक्‍कम असमायोजित राहते व त्यामध्ये प्रतिवर्षी वाढ होत आहे. दिनांक ३१ मार्च, 2093 रोजी 
सवलतीचे एकूण असमायोजित मूल्य रु. १५२५.७० कोटी इतके आहे. प्रवासी सवलत मूल्यापोटी सन 
२०१३-१४ मध्ये उपलब्ध तरतूदीतून रु. १९६,३२,८८,७५५/- पुस्तकी समायोजनाद्वारे शासन निर्णय, 
गृह विभाग दि. १९/०७/२०१३ नुसार तसेच रु. २००.०० कोटी सवलतीच्या प्रतिपूर्तीपोटी रोखीने 


— 


2 


— 


— 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी०८१३/प्र.क्र.-६६२/परि-१ 


शासन निर्णय, गृह विभाग (परिवहन) दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१३ नुसार म.रा.मा.प. महामंडळास 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. प्रवासी सवळत मुल्यापोटी सन २०१३- १४ मध्ये उपलब्ध 
तरतुदीतुन तातडीची गरज भागविण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळण्याची म.रा.मा.प. महामंडळाने उपरोक्त 
४ अन्वये शासनाकडे मागणी केली आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी सन २०१३- 
१४ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र. बी-३ लेखाशिर्ष २०४१-००१८ अंतर्गत उर्वरित रु ८११.९९ कोटी 
तरतुदीतून रु. २००.०० कोटी रोखीने प्रदान करण्यात मंजुरी देण्यात येत आहे. 

२. वरील खर्च मागणी क्रमांक "बी-३, २०४१-वाहनांवरील कर- (००) ००१ संचालन व 
प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍त-(०१) (०१) परिवहन आयुक्‍त आस्थापना - योजनेतर दत्तमत, ३३, 
अर्थसहाय्य (२०४१ ००१८)" या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
दर्शविण्यात यावा. 

३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले 
लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा 
करावी. 

४. Brame निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३८३/१३/व्यय-८, 
दिनांक १४/१०/२०१३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१०१७१७२८४३७५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vivek Ashok 


Vive k As h 0 k are Vivek Ashok Daingade, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 


Dai Ng ad e Government Of Maharashtra, OU 


= Home 
Date: 2013.10.17 17:53:43 +05'30' 


(fa. अ. दाईंगडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा ), मुंबई, 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी०८१३/प्र.क्र.-६६२/परि-१ 


४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई yoo ०५१ 

७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, 
मुंबई 

८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


